कांपा-चिमूर-वरोरा या नवीन ब्रॉडगेज 
रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाचा 
आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरएलवाय-०७२२/प्र.क्र.१८५/परि-५ 
२रा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२. 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद 
गतीने पुर्ण व्हावेत या उद्देशाने निवडक रेल्वे प्रकल्पांमध्ये प्रकल्प खर्चाच्या ४०% ते ५०% आर्थिक सहभाग 
देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 
महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने कांपा-चिमुर-वरोरा ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाबाबतचा स्वतंत्र इन- 
हाऊस विस्तृत व्यवहार्यता अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार कांपा-चिमुर-वरोरा ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग 
प्रकल्पामध्ये ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 
कांपा-चिमूर-वरोरा या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग 
देण्यासंदर्भात दिनांक १०.०८.२०२२ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले 
आहेत. 
i) कांपा-चिमुर-वरोरा या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
ii) या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास महामंडळ (Maharashtra Rail Infrastructure 
Development Corporation) यांनी तयार केलेल्या विस्तृत सुसाध्यता/ व्यवहार्यता अहवालानुसार 
(Detailed Feasibility 80०) प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी ५०% खर्च राज्य शासनाने करण्यास तसेच 
उर्वरीत ५०% आर्थिक सहभाग केंद्र शासनाने देण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती करण्यास तत्वत: मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२५१६३४२९६५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


RAJENDRA 
MOTIRAM HOLKAR 


(रा. मो. होळकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास महामंडळ, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 
८) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


